केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - 
पाणळोट विकास घटक २.० या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 
जिल्हा पाणलोट कक्ष व माहिती केंद्र (WCDC) 
या समितीची फेररचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१५/जल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ५ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा : 


१. शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग, क्र.केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१५/जल-८, 
दि.२७.०४.२०२२. 

२. शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग, क्र.केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१५/जल-८, 
दि.११.०५.२०२३. 


प्रस्तावना : 


केंद्रीय भूसंसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचेमार्फत केंद्र पुरस्कृत 
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० या प्रकल्पाकरिता सामाईक मार्गदर्शक 
सूचना २०२१ निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - 
पाणलोट विकास घटक २.० ही योजना राबविण्यास दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० ही योजना 
शासनाच्या विविध विभागांशी निगडीत असल्यामुळे, तसेच कार्यान्वित असलेल्या केंद्र व राज्य 
पुरस्कृत राज्य योजनांच्या माध्यमातून होत असलेल्या गुंतवणूकीमध्ये एककेन्द्राभिमुखता साधावयाची 
असल्याने, संदर्भीय दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली 
"जिल्हा पाणलोट कक्ष व माहिती केंद्र (WCDC)" ही समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर 
जिल्हास्तरीय "जिल्हा पाणलोट कक्ष व माहिती केंद्र (WCDC)" या समितीमध्ये फेररचना करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणळोट विकास घटक २.० च्या अंमलबजावणीकरिता 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे जिल्हा पाणलोट कक्ष व माहिती केंद्र (WCDC) 
स्थापन करण्यात आली होती :- 


अ.क्र अधिकारी पदनाम 
षां जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२. | Fa कार्यकारी अधिकारी (जि.प) सह अध्यक्ष 
३ उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) सदस्य 
४ प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सदस्य 
षु उपसंचालक, सामाजिक वनिकरण सदस्य 
नि उपवनसंरक्षक, वन विभाग सदस्य 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, लघुपाटबंधारे / जिल्हा परिषद | सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१५/जळल-८ 


अ.क्र अधिकारी पदनाम 
।८ । वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विभाग सदस्य 
९ जिल्हा VARTA, दुग्ध व्यवसाय अधिकारी सदस्य 
। १० | जिल्हा मत्स्य व्यवसाय अधिकारी सदस्य 
ग... १ | जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी सदस्य 
१२ । जिल्हा विकास अधिकारी (NABARD) सदस्य 
१३ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण प्रकल्प व्यवस्थापक 
तथा सदस्य सचिव 
जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हा पाणलोट कक्ष व माहिती केंद्र (WCDC) ची 
फेररचना खालीलप्रमाणे राहिल :- 
अ.क्र अधिकारी पदनाम 
।१__ | जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प) सह अध्यक्ष 
३ | उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) सदस्य 
४ | प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सदस्य 
५ | उपसंचालक, सामाजिक वनिकरण सदस्य 
६ । उपवनसंरक्षक, वन विभाग सदस्य 
७ । जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, लघुपाटबंधारे / जिल्हा परिषद । सदस्य 
वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विभाग सदस्य 
९ | जिल्हा पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय अधिकारी सदस्य 
। १० | जिल्हा मत्स्य व्यवसाय अधिकारी सदस्य 
।११_ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण सदस्य 
१२ | जिल्हा विकास अधिकारी (NABARD) सदस्य 
१३ | जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी प्रकल्प व्यवस्थापक 
तथा सदस्य सचिव 
समितीची कार्यकक्षा दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार राहील. 
२. सदर शासन निर्णय कृषी विभागाने दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०५१२२६२७४०२६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


ww 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUNIL SAHEBRAO CHAVAN 
SUNIL SAHEBRAO 2282 
pseud 9d01174e4dfab06502f46f2d08: 
25. 28d657473ced7f06a53cd1e784304afc 1 095acc4acd7bff3e05534 
877677, \Code=400706, st: 
serialNui -d0238af6efcSbfde 1 30aafbbaddfef2783f5a0b209db0e695ff6c2a 
3209ea790, cn=SUNIL SAHEBRAO CHAVAN 
Date: 2024.02.05 12:27:15 +05'30' 
( सुनील [ल चव्हाण) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१५/जल-८ 


मा. मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे खाजगी सचिव, 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मुख्य सचिव, यांचे सहसचिव, 

सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 

आयुक्त (कृषी), पुणे, 

आयुक्त, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), छत्रपती संभाजीनगर, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई (प्रसिद्धी करिता), 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे, 

आयुक्त, मनरेगा, नागपूर, 

संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
संचालक, फलोत्पादन, पुणे, 

विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्र, नागपूर, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालकपुणे ,महाराष्ट्र राज्य ,सामाजिक वनीकरण , 
सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), 

सर्व उपायुक्‍त (विकास), 

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे, 
अपर आयुक्त (जलसंधारण) मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे / नागपूर, 
सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, 

सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, 

सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, लघुपाटबंधारे (जि.प) 

सर्व उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण 

सर्व उपवनसंरक्षक, वन विभाग 

सर्व जिल्हा विकास अधिकारी (NABARD) 

सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, 

सर्व अशासकीय सदस्य, राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा (SLNA), 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) - 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / छत्रपती संभाजीनगर, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, 
सर्व कार्यासने, मृद व जलसंधारण विभाग, 

जल-८ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


